सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि. १.४.१९९५ ते दि. 
३१.१२.२००० या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमधील सुधारणा... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.५१/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०१२/प्र.क्र.२९/आस्थापना-१ 

दिनांक २७.१.२०१४. 
शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१२/प्र.क्र.२९/आस्थापना-१ दिनांक २७.१.२०१४ 
नुसार उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.१९९५ ते ३१.१२.२००० या कालावधीची अंतिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमधील अनुक्रमांक २६२ येथे 'श्री.रा.पु.वाणी' 
यांचे नांव नमूद आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-२ मध्ये नमूद केल्यानुसार त्यांच्या नांवामध्ये बदल करुन 
“श्री. रा.पु.वाणी' याऐवजी 'श्री. रा.पुं.मोने' अज्ली सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८११२९१५०२३९०४१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


क्रो re क Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
V k N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works Department, 
| fa aa | V r 1 | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68e604684d5ae3908b43f3994a5d621 ae70aea823677742131dbe7e693 
48436, 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 1 6b 1b70183709c5fb570cfdf5a5275Sadfef51 
h a aa a ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2018.11.29 15:06:10 +05'30" 
(वि.नि.ढमाळ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१. प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 

२. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग नाशिक 

४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक/जळगांव 

५. श्री.राजेंद्र पुंडलीक मोने, उपविभागीय अभियंता,सा.बां.विभाग, नाशिक 
(अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,नाशिक यांच्या मार्फत) 

६. कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-२ 

७. निवडनस्ती-आस्थापना 


